कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग आणि त्या अंतर्गतच्या कार्यालयांतील 
गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार ,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९०/ प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जुलै, २०२२. 


वाचा :- १. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
कार्या-१२ / दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६. 
२. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १२०/कार्यासन-१४/ 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७. 


प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयातील अ.क्र.६ अन्वये, विभाग 


व विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांत “गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्याबाबतची कार्यपद्धती विशद करण्यात आलेली आहे. तसेच मंत्रालयीन संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत. 

गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची (मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्‍त) प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यासाठी, जाहिरात दिलेल्या प्रशासकीय विभागाने, संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयातील अ.क्र.६.(५) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करुन पसंतीक्रमाची यादी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्याकरीता 
समिती गठित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 

या अनुषंगाने Hired, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर 
मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवर “गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची (मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्‍्त) 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासाठी, जाहिरातीद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करुन पसंतीक्रमाची यादी 
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्याकरीता सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 


खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९०/ प्रशा-१ 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 


aa ; सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, कौ.रो.उ. व ना. वि.मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 


२.अ «| आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई तथा | सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी म.रा.ना.सो./ म.रा.कौ.वि.सो. (विषय परत्वे) 


२.ब | संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई (विषय परत्वे) सदस्य 

३. सह सचिव, कौ.रो.उ. व ना.वि.मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 
२. आव्यकता असल्यास fears तज्ञ / संबंधित अधिकारी यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार 
समितीच्या अध्यक्षास राहतील. 


3. उपरोक्त समितीने सामान्य सदर झासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन-१२ 


दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०७१११३०३१०६२०३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANGEETA AJIT SHINDE 
S A N G F ETA AJ IT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT DEPARTMENT, 
-4.20=ba607066e7a34e428b7c7 c7 3deOf7e09a3 1 Sa2afS075fd47F1e083 
89aa137b81, pr ICode=400032, st=Mahi 


SHINDE 
(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री/ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. प्रधान सचिव, कौ.रो.उ. व ना. वि. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह सचिव/उपसचिव/अ.स./कार्यासन अधिकारी, कौ.रो.उ. व ना. वि.मंत्रालय, मुंबई 
७. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१४,वित्त विभाग (व्यय -१४/आपुक) मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र, मुंबई 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
११. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
१२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९०/ प्रशा-१ 


१३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

१६. सर्व उपायुक्त/सहसंचालक/व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 

१७. सर्व जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी, सर्व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. 
१८.निवड नस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


